(9) 


प्रस्तावना :- 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या 
आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातीचे जातीदावे 
अवैध ठरलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठी 
निर्माण अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः : आपना-०२२०/प्र.क्र.३८/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१. 
तारीख: १२ जानेवारी, २०२३ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/ १६-ब, दिनांक 
२१/१२/२०१९ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.३८/पापु-१५ दिनांक 
२८/१२/२०२० 

आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : प्रशासन/आस्था-१/ 
अजजावैप्र/अंमलबजावणी,प्र.क्र.२६१/३५८/२०२० दि.२८/१०/२०२० 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/ १६-ब, दिनांक 
२७/११/२०२० 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/ १६-ब, दिनांक 
२८/१०/२०२१ 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दिनांक 
१४/१०/२०२२ 

आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : प्रशासन/आस्था- 
३/प्र.क्र.२६१/अधिसंख्यपदे/मुदतवाढ/७११-अ/२०२२ दि.२१/११/२०२२ 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिकामध्ये दिनांक ६ जुले, 


२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचा-यांना 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबतची कार्यवाही संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली 
आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या अथवा 
अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी /कर्मचा-यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार भूजल सर्वेक्षण व विकास 
यंत्रणेच्या अधिपत्याखालील संचालनालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार ०६ कर्मचा-यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करण्यासाठी ०६ अधिसंख्य पदे दिनांक २८/१२/२०२० रोजीच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.३८/पापु-१५ 


करण्यात आली आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्र. ४, ५ व ६ येथील अनुक्रमे दिनांक 
२७/११/२०२०, २८/१०/२०२१ व १४/१०/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावरील PYZAM 
मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सदरील सूचनानुसार आदेशा निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिकामध्ये दि. ६ जुले, 


२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमळबजावणी करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
दिनांक २१/१२/२०१९ नुसार या विभागाच्या अधिनस्त भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील खालीलप्रमाणे अधिसंख्य पदावर देण्यात आलेल्या नियुक्त्यांना त्यांच्या अधिनस्त पदावरील ११ 
महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर, ते ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त झाले असते, त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यासगटाच्या शिफारशी प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव पदनाम नियुक्तीचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा/स्वे.से.नि. दिनांक 

नि श्री विकास तुकाराम बंदरी | वरिष्ठ लिपिक | १९/०९/१९८५ ३१/१२/२०२० 
(गट-क) 

२ श्री. मोहनसिंग | वाहनचालक | ३०/०१/२००१ २८/०२/२०२३ 
लक्ष्मणसिंग परदेशी (गट-ड) 

3 श्री. मुकुंद Agel} मदतनिस ०७/०९/१९८७ ३१/०७/२०२४ 
भांडे (गट- क) 

४ श्री सोन्याबापू आकाराम | शिपाई (गट-ड) | १४/०८/१९९२ ३१/१२/२०२७ 

कोळी 


सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्र. ४, ५ व ६ येथील अनुक्रमे दिनांक २७/११/२०२०, 
२८/१०/२०२१ व १४/१०/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केल्यानुसार उक्त मुदतवाढ दिनांक 
२१/१२/२०१९ ते दिनांक २०/११/२०२०, दिनांक २१/११/२०२० ते दिनांक २०/१०/२०२१, दिनांक 
२१/१०/२०२१ ते दिनांक २०/०९/२०२२ व दिनांक २१/०९/२०२२ ते दिनांक २०/०८/२०२३ या प्रत्येकी ११ 
महिन्याच्या काळावधीनिहाय लागू राहील. 


अधिसंख्य पदावर नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या ६ कर्मचा-यांपैकी खालील २ कर्मचारी 
सेवानिवृत्त/स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाले असल्याने त्यांना यापुढे मुदतवाढ देण्याची आवश्‍यकता नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.३८/पापु-१५ 


अ.क्र नाव पदनाम नियुक्तीचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा/स्वे.से.नि. 
दिनांक 
१ | श्री विकास तुकाराम | वरिष्ठ लिपिक (गट-क) | १९/०९/१९८५ ३१/१२/२०२० 
बंदरी 
२ श्री. विजयकुमार | लघुलेखक (गट-क) ०८/०८/१९८५ । १४/०१/२०२० स्वे.से.नि. 
गोपाळराव निमजे 


श्री. मधुकर आनंदराव पिटले, सर्वेक्षक (गट-क) यांच्या बाबतीत मा. उच्च न्यायालय,मुंबई 


औरंगाबाद खंडपीठ येथील रिट याचिका क्र. ३८७७/२०२१ च्या अनुषंगाने स्वतंत्रपणे निर्देश देण्यात येतील. 


०२. 


सदर अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कार्यालयाच्या वेतनासंबंधिच्या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


03. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११२१२०८२७५५२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
GANESH 5 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 

SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e 
917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5FB 


PAWAR 10 
Date: 2023.01.12 12:41:12 +05'30' 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे 

. महाळेखापाल,(ळेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महाळेखापाळ,(लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
. कार्यासन (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 
१०. 


कार्यासन (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती पापु-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


